1()1)11-9/11)1५ ४. [प- 1९९) ८ 
[17111 () [1)() [,() (५९. 0... 


(सज हर्या... 


( डे. व्हू. ट्रा. सोसायट र ! 
११३३, सदाशिव पेठ नरे / ग 2.) 


* वकत, 
51 : & 1)1(*]'1९) ५.५ (_) २१1) 


1(021,89 1२25प[?. 


न्श 


डों, दू. का. संत 


ग०॥८५-०॥ ५४७, 
'आपाॉ> अध्सक् टं 
पशरष्ट्र ख्रोथोकओेज पडन पने 
रि हर 'यार्ना 


( डे. ६्हु. ट्रा. तसायटी, धुगे १ 
१३३, सदाशिव पेठ, पूर्णे ४, झे 
213215 पू 3प्ठठ9प्न- एप ४०3प 

8 एछा0प१ण0प५११५ 0 55७१ ७0पत 5लाडापटार 


[शअ॥७५पप1] 
७४ 327. 1). . 5&प' 


शोधवित्ञान कोश 
एक संदर्भ ग्रंथ 
ले. : डॉ. दु. का. संत 


र 
सूचना व भाशिप्रायाथ, 
-सप्रेम भेट- 


योजना व रूपरेषा 


* यो घविक्षान कोश ' असा एक कोशग्रंथ तयार करण्याचे 
काम मी हाती घेतले आहे. संबंधित व ओत्सुक्य असणारांसाठी 
त्याची कल्पना व योजना या ठिकाणी सादर करीत आहे. 


परिचय पुस्तिका १ 


आव इय क ता- मराठीत अशा प्रकारच्या ग्रंथाची आज अत्यंत गरज 
आहे, असे मला वाटते. माध्यमिक, महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षणाचा 
तोंडवळा बदलत आहे. त्याचे स्वरूप कस्ते असावे याबद्दल वादविवादाला 
जागा असली तरी यापुढचे विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षण हे प्राय: 
संशोधनानुगामी राहाणे हे केवळ अपरिहार्य आहे. ते आवश्यकही आहे. द्वितीय 
पदवीनंतर एम्‌, फिल्‌., एम्‌. लिट्‌. यांसारख्या पदव्या येऊ घातलेल्या आहेत. 
संशोधनपद्धतींची प्रत्यक्ष कल्पना देण्यासाठी काही पदविका अभ्यासक्रमही काही 
ठिकाणी विचाराधीन आहित. याचा अर्थ संशोधनश्यास्त्र वा शोधविज्ञान हा 
यापुढे महत्त्वाचा विषय होत आहे. संशोधन ही महत्त्वाची अभिक्रिया म्हणून 
मान्यता पावत आहे. 

तसेच सर्वत्र निरनिराळे संशोधनप्रकल्प हाती घेतले जात आहेत प्रबंध 
लिहिले जात आहेत, पाहाण्या, सर्वेक्षण, अभ्यास इ. उपक्रम विविध अभ्यास- 
गटांतफे चाळू आहेत. ह्या सर्व गोष्टींना उपयुक्त होईल असा संदभंग्रंथ 
आवश्‍यक आहे, असे वाटल्यावरून मी हा उपक्रम हाती घेतला आहे. हा ग्रंथ 
सर्वेसंभ्रहूस्वरूंप आहे, त्यासाठी कोशविशेष अशी अकारविल्हे पद्धती मी 
स्वीकारली आहे.संशोधन करीत असताना शोधाध्याथींना थोडे मार्गदर्शन व विविध 
संदर्भे यांची आवश्यकता भासते . संशोधन-मार्गदर्शक, हा मार्गदर्शन करीत 
असतो. त्याचे मार्गदर्शन विबयसायेक्ष असते. शोधत त्रासंबंधी त्याने पुष्कळशा 
गोष्टी गृहित धरलेल्या असतात, म्हणजे विद्यार्थ्याला त्यांचे ज्ञान आहे, असे 
त्याला वाटत असते. प्रत्यक्षात ती माहिती मिळविण्यात फार वेळ जातो. कारण 
ती कोठे मिळेल हे माहित नसते, त्यामुळे अञ्यायीची फार कुचंबणा होते. 
वस्तुतः संशोधन ही अशी अभिक्रिया (अँक्टव्हिटी ) आहे की, तिच्यात अनेक 
गोष्टींचा अंतर्भाव होतो. त्या तशा परस्परसंबद्ध असतात, पण स्वतंत्रपणेही 
अभ्याऱ्य असतात. त्यांना स्वत:चे असे महत्तव आहे. तसेच त्या एकस्वरूपी 
नाहीत. काही बौद्धिक, काही कार्योपयोगी, काही उपायशोधनपर, काही तात्त्विक 
तर काही तांत्रिक अश्या आहेत. याचा अथ विशिष्ट यं 


र क्रमानेच त्यांचा अभ्यास 
करावा असे नाही. गरज, आट्सुक्‍्य याप्रमाणे त्यांच 


वल्हे किवा वर्णानुक्रमाने 
ची वाटली. संदभंग्रंथ 
बन योग्य वाटले. 

दुसरे असे की, संद्योधनासाठी विविधप्रकारचे मार्गदर्शन लागत असते, 
काही संदर्भ, सतत, लागत असतात. ते सहजासहजी उपलब्ध. असतातच असे 
नाही. त्यांचा पुन: पुन उपयोग कराव! लागतो. संशोधकाची ही निकड लक्षात 


१28 ४७% 
*्€ 1 


२ शोधविज्ञान को 11 


घेऊन त्याच्या विविध प्रकारच्या गरजा पूणे होतील अद्या दृष्टीने या कोरी- 
ग्रंथाची रचना करण्याचे ठरविले आहे. त्याचप्रमाणे संशोधनाच्या कोणत्याही 
अवस्थेत तो उपयुक्‍त ठरावा अशी अपेक्षा असल्याने कोशस्वरूप सोयीचे वाटले. 
विशिष्ट ज्ञानक्षेत्र किवा अभ्यासविषय विचारात घेऊन त्या त्या क्षेत्रातले संशोधन 
करताना कोणत्या तंत्रपद्धतींचा, गोष्टींचा अवलंब करावा, त्यावेळी कोणती 
दक्षता ध्यावी इ. गोष्टी विचारात घेऊन या विषयावरची पुस्तके सामाऱ्यतः 
तयार केलेली असतात. त्या दृष्टीने ती उपयुक्त असतात. त्यांचे महत्त्व 
पुर्णपणे अबाधित आहे. 


प्रस्तुत लेखकाची अशी धारणा आहे. कौ, प्रत्येक ज्ञान वा व्यासंग- 
क्षेत्रातल्या संशोधनाच्या भूमिका, तंत्रात्मक पद्धती, अंगे, विवेचन-स्वरूप ३. वाबी 
त्या त्या विषयाच्या स्वख्पाप्रमाणे वेगवेगळ्या असल्या तरी सवे ज्ञानशाखांना 
उपयुक्त होईल अले शोधविद्यचे समान ज्ञान बरेच आहे. ते उपेक्षणीय 
नाही, ते मिळविल्यानंतर किंवा त्याची परिपुणे ओळख करून घेतल्यानंतरच 
विशिष्ट विषयनिविष्ठ अशी शोधतंत्रे महत्त्वाची ठरतात. ज्ञानक्षेत्रा आज 
आंतरअनुश्यासनाधिष्ठिततेला ( इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप ) जे महत्त्व 
दिले जाते, त्याच्याशी ही भूमिका सुसंगत अश्यीच आहे. संशोवनक्षेत्रात नव्याने 
प्रवेश करणाऱ्या अध्येत्याची या बाबतीतली अनभिञताही लक्षात घ्यावयास हवी. 


त्या शिवाय विविध प्रकारची. माहिती, तंत्रे, प्रणाली, शोधांगे, ही एकदम 
आत्मसात करण्यासारखी असतात असे नाही. ती आत्मसात करण्याची एक 
प्रक्रिया असते, प्रत्येक व्यक्‍तीची ती स्वतंत्र असते. काही माहिती, संदर्भ वा 
विवेचन पुनः पुनः लागते. हे सारे लक्षात घेऊनच हा कोशस्वरूप ग्रंथाचा 
उपक्रम हाती घेतला आहे. लेखकाची ही भूमिका समजल्यानंतर तिचे 
औचित्य पटेल. 

विविध विष य- कोदक्वग्रंथाचे उदिष्ट व भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर 
शोधक्रियेशी संबद्ध अश्या किती विविध प्रकारच्या विषयांवरील नोंदी ऊफे 
लेखन ह्यात समाविष्ट होणार आहे ह्याची कल्पना येण्यासाठी, त्यांच्यांपैकी 
काही प्रवर्गांचा ( कॅटेंगरीज ) व विषयांचा उल्लेख करतो :- 


१) संशोधनाला उपयुक्त अशा शोधपद्धतिश्ास्त्राशी ( मेथ'डॉलॉजी ) 
संबद्ध असणारे विषय ; उदा. पदटीपा ( फूटनोट्स ), दश्तऐवजी- 
करण (डॉक्युमेंटेशन), त्याचे विविध मार्ग : उदा. कोष्टके, (टेबल्स) तक्ते, 
नकाशे, इत्यादी; ते देण्याच्या पद्धती; भ्रंथाल्यांचा उपयोग वा वापर करण्याची 
आयुधे, उदा. सांधनिका (बिब्लिऑम्रॅफी), सुची (इंडेक्स) : यांचे प्रकार, त्यांची 


परिचय पुस्तिका ३ 


- सिद्धता. कशी करावी, वापर कसा करावा. इ.-ग्रंथवर्गीकरणाऱ्या विविध पद्धती,- 
विषय कसा निवडावा, इ. इ. 


२) शोधप्रक्रियेशी संबद्ध असणार्‍या क्व्विध अभिक्रिया ( अक्टिव्हिटीज ) : 
उदा. टिप्पणी करणे; त्यांचे विविध प्रकार व उपयोजन,-शोधेभ्रकल्पाची रूपरेषा 
तयार करणे,-सामग्रीची जुळवाजुळव, अभियोजन-गोषवारा ( सिनॉप्सिस ) 
तयार कररणे-संदर्भे त्याचे स्वरूप, प्रकार, उपयोजन-अभ्युपगभ: त्याची मांडणी 
पुनतेपासणी''- माहितीसंभ्रह्ण व तिचे उपयोजन, इ. इ 


३) विविध विषयांत वापरल्या जात असणार्‍या शोधपद्धतींचे वैचारिक 
अविष्छांन असणार्‍या काही मलभत गोष्टी 


,__ उदा. वैज्ञानिक पद्धती ( सायंटिफिक मेथड ), तिचे विविध ज्ञानक्षेत्रीय 
अवलंबन; - संख्याशास्त्रीय पद्धती ( स्टॅटिस्टिकळ मेथड ) , तिचे स्वरूप व 
वैशिष्टये; निगमन ( डिडक्टिव्ह मेथड ), विगमन ( इंडक्टिव्ह मेथड ), 
सर्वेक्षण पद्धती ( सर्वे मेथड ) ; प्रयोगशालेय पद्धती इ. इ.--य्राशिवाय माणसाची 
विचारक्रिया कशी चालते, त्यादृष्टीने सतके चिंतन (लॉजिकल थिकिंग , सर्जक 
चितन ( क्रिएटिव्ह थिकिग ), सबीज वा हेतूपूण चिंतन ( ऑर्‌शॅनिक थिकिंग ) 
यांचे स्वरूप व सं्रोधनात त्यांचे स्थान; -संशोधनातील मलभतता, अलौकिकता 
( ऑरिजिनेलिटी ), इ. इ.-या शिवाय विषयप्रतिपादनाच्या निरानिराळ्या 
पद्धती व त्यांची वैशिष्ट्ये, उदा. ऐतिहासिक आढावा पद्धती तुलनात्मक पद्धती 
विद्लेषणात्मक पद्धती, पाहणी व उपायशोधक पद्धती र्‍कार्यकारणसंबंधरदर्शन इ.इ 


* ४): संशोधनाचे विविध प्रकार व विविध स्तरांवरील संशोधन : उदा० 
उच्च वा मूलगामी संशोधन, कार्यावलंबी संशोधन, बाजार व हेतुमूलक 
संशोधन ( माकेट व मोटिव्हेटेड रिसर्च ); ऐतिहासिक, व वस्तुस्थितिशोधक 
संशोधन ( फॅक्ट फाइंडिग रिसर्च ) ; उपलब्ध तथ्यांचे नवसंबंध दाखविणारे 
साधन, नवाथदक (इंटरप्रिटेटिव्ह) संशोधन; नवी तथ्ये उजेडात आणणारे 
सराधिन; -स्वाध्याय,-भाधार पुरावे इ. देण्याच्या पद्धती इ. ३ 

५) आधुनिक विविध शोधायधे. आणि 
प्रश्‍नमालिक!, प्रयोग व त्यांची ञञाः 
विविध मार्ग --प!हणीपःद्धती 


त्याचा वापर, उदा. : मुलाखत, 
वणी,- आधारभूत साधनसामग्री जसविण्याचे 
केस स्टडी ( प्रकरणा: यास ) ३ 

६) शोध.-अहवाल प्रकार 
अहवाल ) डिझटेशन (उपप्रबंध ) 
शोधलेखनाची लेखनवेशिष्ट्ये 


वरूप: उदा. रिसर्च रिपोट॑, ( शोधकार्य- 
थेसिस (प्रबंध) , ट्रिटाईज (महाभ्रबंध) इ.च्या 
भाषा, वाघनीयतेची सुत्रे, - टाइपिंग मुद्रण, 


४ शोधविज्ञान कोश 


संकेत व नियम; -शोध अहवालाचे परीक्षण॑-मूल्यमापन,-अहवालाचे प्रथमपृष्ठ, 
मध्यभाग, प्रस्तावना, निष्कषे, यांचे विशेष. इ.इ. र 
७) काही अत्यावश्यक संदर्भ व इतर माहिती : उदा. वियिध संक्षिप्त रू 
( ंब्रिव्हिएशन्स ), मुद्रित-शोधन-चिन्हे, मौखिक : तिचे महत्त्व व तयारी; 
शब्दकोश, ज्ञानकोश इ. चा . वापर कसा करावा; गुद्धलेखन; अंकलेखन-- 
विशेष, अक्षरक्रम,- शोधकाची गुणसंपदा, त्याचे प्रशिक्षण, स्वशिक्षण, कार्य- 
वैशिष्ट्य,- लेखनहक्कांचे ( कॉपीराईटस्‌ ) स्वरूप. इ- ३. ती 
व्या प्ली- यावरून कल्पना येईल की, संशोधक, शोधक्षेत्रीय अध्येता, 
ग्रंथकार, कोणीही विद्यापीठीय विद्यार्थी, सर्वेसामान्य अभ्यासक इ: यांना 
उपयुक्‍त होईल असा हा संदभभग्रंथ असेल. एखाद्या परिसंवादात, चर्चापाठात, 
भाग घेणे, व्यापार उद्योग, व्यवहार, समाज इ. शी संबद्ध अशा कोणत्याही 
गोष्टीची पाहणी करणे, तीत शास्त्रशुद्धदा आणणे, एखाद्या विषयावर 
अभ्यासपूर्ण असा निवंध लिहिणे, एखाद्या ग्रंथाचे अभ्यासपूर्ण ( स्कॉलरली ) 
परीक्षण करणे, ही सारी आधुनिक दृष्टीने संशोधनरूप कामे आहेत, त्यांत 'रसं 
घेणार्‍या कोणत्याही विद्यार्थ्याला, शिक्षकाला उभयुर्कत होईल, मार्गदर्शन मिळेल 
असा हा ग्रंथ व्हावा अश्ली अपेक्षा आहे. र 
साधारणतः विद्यापीठाच्या मानव्यक्षेत्रीय व तत्संबद्ध अशा ज्या विद्याशाखा 
आहेत. त्या सर्वांच्या विशिष्ट सर्वसमान अश्या शोधविषयक व संदर्भविषयक 
गरजा, मधून मधून थोडे आवश्यक. असणारे मार्गदर्शन इ. लक्षात घेऊन या 
कोशग्रंथाची रचना करण्याचे ठरविले आहे. तथापि हा एक सर्वसाधारण असा 
मूलभूत ( बेसिक), शोधविद्याविषयक व संदर्भविषयक सर्वसामान्य गरजा 
भागविणारा संदभंग्रंथ असेल. 
म्हणजे ज्याठिकाणी अधिक विषयविशिष्ट सखोल व तज्ज्ञतापूर्ण 
मार्गदशन हवे असेल, असे विषय ह्या कोशाच्या कक्षेपलिकडचे आहेत. त्यासाठी. 
स्वतंत्र ग्रंथ आहेत. त्यांचे महत्त्व वा उपयुक्तता विवादातीत आहे. संशोधन- 
विषयक अनेक गरजा विषयनिरक्षेप असतात. त्या भागविण्याचा व विशेषतः: 
शोधक्षेत्रीय अभ्यासकाला उपयुक्‍त व्हावा असा हा नम्र उपक्रम आहे. विशिष्ट 
विषयाच्या संशोधनाला वाहिलेले जे ग्रंथ आहेत ते समजण्याची अधिक पात्रता 
हद्या ग्रंथाच्या अभ्यासाने अध्यायीच्या' ठिकाणी निर्माण होईल असे वाटते. 


नोंदींचे स्वरूप व विशेष-या कोशग्रंथात यावयाच्या विषयासंवंध्री 
येवढे विवेचन केल्यातंतर या उपक्रमाच्या विद्वत्क्षेत्रीय ( अँकेडेमिक ). 
महत्त्वाविषयी थोडे स्पष्टीकरण अवश्य आहे. : : 


परिचय पुस्तिका ५ 


हया कोशातील लेख वा नोंदींद्रारा जे विवेचन योईल ते सर्वसामाच्य 
विवेचनाच्या स्वरूपाचे, माहितीपूर्ण, मार्गदर्शक दृष्टीने आलेले आणि उच्चा्यास- 
क्षेत्राशी मिळते जुळते असे असेल: त्यादृष्टीने त्याला स्वतःचे असे विद्वत्‌वैशिष्ट्य 
( अँकॅडेमिक इंपॉर्टन्स ) राहाणार आहे. 


तसेच हा कोशग्रंथ असला तरी त्याचे स्वरूप शब्दकोशासारखे (डिक्शनरी) 
केवळ शब्दार्थेलक्षी नसण(र. लेखांसाठी ज्ञानकोशीय लेखादर्श पुढे ठेविला ' आहे. 
मराठीत अश्या ग्रंथाचा हा पहिलाच उपक्रम होय. 


वैशिष्ट्य पूण प्रस्ता वना - विठ्ठतूवैशिष्ट्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा 
असा आणखी एक उपक्रम या कोशाच्या निमित्ताने करण्याचे ठरविले आहे, 
तिकडे लक्ष वेधितो. ज्ञानाचा प्रसार हा आज अतिशय वेगाने होत आहे. 
आपल्या ज्ञानक्षेत्रात काय काय चालू आहे, कोणते उपक्रम होत आहेत, कोणत्या 
दृष्टीने, दिशेने ते विकसित होत आहे, याची सर्वसामात्य अभ्यासकाला कल्पना 
येणे कठीण झाले आहे. सर्वक्षेत्रीय ज्ञानविकासामुळे ज्ञान हे आत्मजागृत 
/( सेल्फकॉ-शस ) झाळेले आहे. ज्ञानाची उपासना करणे, व्यासंग करणे, त्यात 
भर घालणे व त्यापासुन लाभ उठविणे, य गोष्टी अतिशय अवघड व तज्ज्ञतेच्या 
कक्षेत मोडतील अश्या झाल्या आहेत. त्यासाठी प्रत्येक क्षेत्राची स्वतंत्र अशी जणु 
एक तंत्रविद्या निर्माण होत आहे. तिला डिसिप्लीन किंवा अनुशासन अशी 
पारिभाषिक संज्ञा प्राप्त झाली आहे. ज्ञानक्षेत्राचे विकसन कसे होत आहे, 
झालेले आहे, त्यात आपले स्थान कोणते याबद्दळ शोधकाला, अध्येत्याला 
थोडेफार मार्गदर्शन असणे अवऱ्य झाले आहे. 


त्या दृष्टोने ह्या कोशग्रंथाला ' शोधविज्ञान : उद्गम व विकास ' अद्या- 
प्रकारची एक विस्तृत विवेचक अशी प्रस्तावना जोडली जाणार आहे. तेया 
उपक्रमांचे महत्वाचे आविवेद्यिक ( अँकॅडेमिक ) वैशिष्टय ठरेल. ज्ञान कसे 
मिळविले गेले, जाते, मानवी संस्कृतीच्या विकासाबरोबर ज्ञानसंग्रहाचा व ज्ञान- 
ग्रहूणयद्धतींचा विकास कसा झाला आहे, विशिष्ट क्षेत्रातील ज्ञानाचे व संशोधनाचे 
स्व€्प कसे प्रक्ृतिमित्ञ आहे, आंतरअतुशासनाधिष्ठिततेला ( इंटरडिसिप्लिनरी 
रिलेशनशिप ) आज का महत्त्व आलेळे आहे, इ. विषयांची चर्चा या प्रस्तावनेत 
अनुस्युत . आहे.. शोधविद्या ही प्राचीन खरी पण आज तिला शोधविज्ञानाचे 
स्वर्प कसे प्राप्त झाले आहे इ. विषयांचे विवेचन या प्रस्तावनेत करण्याचे 
योजिले आह्‌. प्रस्तावनेच्या उत्तरार्धात मराठीतोल संदर्भवाळ्मयाचा एक आढावा 
घेण्याचे मनात आहे. हे सारे मराठीत झालेले नाही पण विद्वता संवंधेना'च्य़ा' 
व विकासाच्या दृष्टीने ते होणे अवश्य आहे असे'ळेखकाळा वाटते, म्हणून हा उपक्रेम. 


६ शोधाविज्ञालत कोण 


भाषेसंबंधी - या कोशाची भाषा मराठी आहे. पण उच्चस्तरीय 
अध्येत्यांसाठी ( स्क्रॉलसंसाठी ) हा उपक्रम असल्याने इंग्रजी संज्ञा संकल्पना इ. 
चा वापर सर्वत्र त्यांच्या मराठी पर्यायांसह व आवश्‍यक तेथे स्पष्टीकरणासह 
केला जाणार आहे. या ग्रंथाचे वाचक प्राय: इंग्रजी संकल्पना, संज्ञा यांचा वापर. 
करणारे, संस्कार झालेले असणार. केवळ मराठी पर्याय वापरला तर त्यांना 
अडखळल्यासारखे होईल म्हणून ताबडतोबच कित्येक स्थळी इंग्रजी पर्याय कंसात 
देण्याचे धोरण ठेवण्याचे मनात आहे. अनेक नवे शब्द वा रूढ शब्दांना नवे पर्याय 
लागणार आहेत. ते प्रारंभी अपरिचित वाटतील, पण लवकर त्यांचा सराव 
होईल. एक गोष्ट स्पष्ट करतो, हा विषय आपल्याकडे चिंतनालाच नवा आहे. 
त्याची परिभाषा अद्याप ठरावयाची आहे. त्यामुळे काही अडचणी येणे अपरिहाये 
आहे. पण सारे विवेचन सुगम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच ह्या ग्रंथाचा 
वाचक हा प्राय: पदव्युत्तर वर्गातील प्रगल्भ' विद्यार्थी वा पदव्युत्तर परीक्षा झालेला 
असा असणार आहे. त्याला हे विवेचन सहज समजेल, असे वाटते. ग्रंथाच्या 
शेवटी श्ोधविषयक वैक्षिष्ट्यपुर्ण संज्ञासंकल्पनांचे मराठी पर्याय देण्याचे ठरविले 
आहे. शोध ही विशिष्ट क्षेत्रीय वा भाषिक अशी अभिक्रिया (अँक्टिव्हिटी ) न 
मानता ती सर्वकष सर्वंगामी अशी वृत्ती आहे, ह्या गोष्टीचा विसर न पडू देता 
या कोश्याची रचना केली जात आहे. 

लेख वा नोंदी ( एंद्रीज ) क्या प्रकार'च्या असतील ह्याची कल्पना 
येण्यासाठी काही नमुना-नोंदी या ठिकाणी उद्‌वृत करीत आहे. विषयाप्रमाणे 
नोंदीचे स्वरूप बदलते राहणे स्वाभाविक आहे. काही नोंदी माहितीपर आहेत, 
काही विवेचनपर, काही मार्गदर्शनपर, काही वियुद्ध तत्त्वचर्चापर, तर काही 
विशिष्ट स्वरूपात उपयुक्‍त व तांत्रिक अशा आहेत. वर उल्लेखिलेल्या विषयां- 
वरून त्यांची कल्पना येईल. 

असा हा एक मला नावीन्यपूर्ण, वैशिष्ट्यपूर्ण व उपयुक्‍त वाटणारा 
उपक्रम हाती घेतला आहे. मराठीत ह्या स्वरूपाचे म्हणजे विद्वत्ता म्हणजे 
काय व तत्संबद्ध विविध विषयांची चर्चा करणारे लेखन अपवादभूत असे झालेले 
आहे. एवढ्या विस्तृतपणे तर हे प्रथमच होत आहे. तरी ह्या उपक्रमाचे महत्त्व 
लक्षात घेऊन संबंधितांनी, आस्था बाळगणांरांनी उपयुक्‍त सूचना केल्यास, 
अभिप्राय कळविल्यास, निदान साधी पोच दिल्यास मी त्यांचा अत्यंत आभारी 


होईन. त्यायोगे लवकर काम पूर्ण करण्यास हुख्पही येईल. 


९३ शिवाजी पाके 


संकेत भी 
ग | -दु, का. संत 
कोल्हापूर ४१६००१ 


परिचय-पुस्तिका ७ 


नोंदींचे नमुने 


नोंदीत ज्या शब्दापुढे ५ हो खूण मजकुरात आली आहे 
त्या विषयावर ग्रंथात स्वतंत्र नोंद आहे, असे समजावे. 


८ शोधविजान कोश 
नोंदी : २५० ते ३०७; आकार : डेमी १/८ ] 


पृष्ठन्संख्या : एकूण ४५० ते ५०० 


०९ अकार विल्हे:- अर्थ : वर्णमालेच्या अकारादि अनुक्रमाप्रमाणे व्यवस्थापन! 
ऊफ विल्हेवाट; आतुपुर्वी; वर्णानुक्रमानुसारी; आल्फावेटिकली. न 

कोशातून संदर्भ शोधताना तसेच शोधळेखताच्या वेळी ग्रंथकार , सूचिग्रंथ 
इत्यादींची यादी तयार करताना अकारादि क्रम महत्त्वाचा. आपल्या वर्णमाळेचा 
व तिचे लेखन करण्यासाठी तयार झालेल्या बासखडीचा. प्रारंभ ' अ ने होतो. 
ओंकाराच्या प्रारंभी अच असतो ( अ उम 3) . जगातील महत्त्वाच्या: : 
वर्णमाला किवा बाराखड्यांचा प्रारंभ ' अ ' नेच होतो. पाणिनीसुद्धा अ हाच. 
पहिला वर्ण मानतो. 

मराठी-संस्कृतादि भारतीय भाषांत विशिष्ट उच्चार व तो उच्चार ज्या. 
अक्षराने म्हणजे लेखनचिन्हाने दर्शविला जातो त्या चिन्हाचे ( अक्षराचे )... 
नाव ह्या दोन्ही एकच आहेत. इतर भाषांत तसे नाही. इंग्रजीत हा (तिक 
हा. उच्चार लेखनवद्ध करताना ' ए ', 'ई', 'यू' इ. स्वरात्सक चिन्हे वापरावी, 
लागतात. फारशीत ' अ उच्चाराच्या अक्षराचे नाव ' अलिफ ' आहे. ग्रीक. 
भाषेत ' आल्फा ही संज्ञा त्यासाठी आहे. .त्या वणंमालेचे दुसरे अक्षर बीटा क 
आहे. ह्या पहिल्या दोन अक्षरांवरून आल्फाबेट ( म्हणजे वर्णमाला ) असा.., 
शब्द रूढ झालेला आहे.- ी 

मराठीची वर्णमाला संस्कृतवरून आली आहे. तथापि तिच्यात संस्कृतमधील - 
दीघे क (तरह) व दीर्घ ल. (र) हे स्वर नाहीत. 

मराठी वर्णमालेच्या अनुक्रमात मतभेद आहेत. अ ' हा आरंभीचा वणे 
असल्याने ' अ हे प्रथमाक्षर आहे. परंतु * नारतीय संस्कृुतिकोशा 'त अं ' 
हा पहिला मानून अं ' हे मंत्रश्नास्त्रात पहिले बीज मानले आहे, असे त्याचे 
कारण दिले आहे. ' संस्कृतिकोशाच्या ' भूमिकेला ते साजेसे असले तरी 'अ ने 
वरणंमालेचा प्रारंभ होणे हा प्रघात आंहे. आणि इतर अनेक शब्दकोज्यांनी व 
ज्ञानकोशांनी तो मानला आहे. य. रा. दाते संपादित * महाराष्ट्र शब्दकोश्या ' त 
तसेच ' मराठी विशववकोश्याःत ' अ ' या अक्षरानेच वर्णमालेचा प्रारंभ होतो, असे 
मानले आहे. हिंदीत पण अ * पहिला येतो. 

अआई ई...हा स्वरांचा क्रम सर्वांच्या परिचयाचा असतो. व बहुतेक 
शब्दकोश त्याचाच अवलंब करतात. मराठी विश्‍वकोशाने तोच क्रप् निश्‍चित 
केला आहे. या क्रमाप्रमाणे अनुस्वाराचा क्रम (अच्या बाबतीत अं) औच्य़ा नंतर 
लागतो. तो वस्तुतः  अ' नंतर घेणे शब्दकोश (10004 पोते “> टी 
सोयीचे होईल. कारण या व्यवस्थेत फक्त “अं ! शेवटी येतो. इतर स्वरांवर 
(इ, उ, ए, इ. वर ) जेव्हा अनुस्वार येतो तेव्हा तो स्वतंत्रपणे दाखविला! 


परिचय पुस्तिका ९ 


जात नाहो “६ ' नंतर इं ' येतो तोच नियम अ ला लागू करावयास हरकत 
नाहो. ( तीच गोष्ट विसर्गावावतही. ) काही कोशकारांनी तसे केले आहे. 
म्हणजे या दृष्टीने स्वरांचा क्रम असा होतो:- 


अ, अं, अँ, अः, आ, आ, इ, ई, उ, ऊ, क्र, ल, ए, ऐ, ओ, औ, 


इंग्रजीच्या संपर्काने अँ व आ हे नवे उच्चार आले आहेत. ते दर्शविताना 
त्या त्या अक्षरावर अ्धेचंद्राकुती काढणे रूढ आहे. अनेक इंग्रजी शब्द मराठीत 
रूढ झाले आहेत. त्यासाठी हे दोन उच्चार वर्णमालेत समाविष्ट करणे योग्य होईल. 


दुसरा वादाचा प्रश्‍न 'क्ष' व ज्ञ' या जोडाक्षरांचा. वास्तविक ती जोडाक्षरे 
आहेत. वर्णमालेत त्यांना स्थान असण्याचे कारण नाही. पण दी परंपरेने 
वणेमालेशी ती बद्ध झाली आहेत. संस्कृत वणमालेत ती शेवटी येतात. तशीच 
प्रथा मराठीत आहे. हिंदीत क्ष > क्ष असे मानलें जाते व तेथे क नंतर त्याचा 
क्रम लागतो. ज्ञ ( दु न्‌ य्‌ ) बाबतीतही असेच म्हगता येते. परंपरेने 
आलेली प्रथा म्हणजे 'क्ष ' व “ज्ञ ' ही शेवटची अक्षरे मागणे योग्य. कारण 
ज्ञच्या वावतीर्ल द्‌ -- न्‌ ' असे मानायचे का “ ज्‌ -- न्‌ ' असे मानावयाचे असा 
प्रन निर्माण होईल. प्रत्यक्षात ज्ञ ' हा उच्चार वरील दोन्ही पर्यायांपेक्षा थोडा 
भिन्न आहे. तो स्वतंत्रपणेच लिहिला जाणे व त्याचा क्रम वर्णमालेच्या शेवटी 
असणे योग्य. 


व्यंजनांच्या बाबतीत भात्र रूढ असलेले नियम जवळजवळ सर्वमान्य आहेत. 
त्या दृष्टीने त्या अक्षरांचा क्रम असा :- 


क,ख,ग, घ, ड,च, छ, ज, झ, ञ;ट, ठ, ड, ढ, ण;त, थ, द, ध, न; 
प, फ, ब, भ, म;य, र, ल, व;श, ष, स;ह, ळ,क्ष, ज्ञ. 


यांतील 'क्ष व ज्ञ ' चा उल्लेख वर आलेलाच आहे. इ अणनम्‌. 
ह्या अतुनासिकांचे लेखन संस्कृतमध्ये त्यांचा उच्चार पुर्ण होत नाही त्याठिकाणी 
त्यांचे अधलेखन होते (ती अक्षरे अर्धी लिहिली जातात. ) मराठीत ह्या ठिकाणी 
त्या अक्षरावर टिब देण्याची प्रथा आहे. त्याला अतुस्वार ५ असे म्हणतात. 
प्रत्येक ठिकाणी वेगळे अनुनासिक १ लिहिण्यापेक्षा टिंब देणे चांगले व सोयीचे. 


अशा रीतीने वर्णमालेचा क्रम समजून घेऊन त्याप्रमाणे शब्दकोश, सूची 


इत्यादींचे वाचन करावे व जेव्हा सुची इत्यादी करावयाची वेळ येईल तेव्हा 
उपयोगात आणलेला क्रम स्पष्ट करावा. त्याम्रमाणे अनसरावे. 


पाहा : शुद्धलेखन, जोडाक्षरांचे हेवन, अनुक्रम : अंतगत, अनस्वार लेखन- 
संकेत, रोमन अंकांचे लेखन. र 


१० शोधविज्ञान कोश 


०.टिप्पणी क्रंवा नोखूस काढ णे- शोधलेखनात विषय, एकदा निश्‍चित 
झाल्यानंतर व विषयाशी संबद्ध अशी पुस्तके वाचल्यानंतर पुढचा महत्त्वाचा भाग 
म्हणजे नोट्स किवा टिप्पणी काढणे हा होय. ह्याइतके महत्त्वाचे योधलेखनात 
इतर काही नाही. वाचन जेव्हा नोट्सच्या रू पाने आपल्याजवळ ग्रथित होते तेव्हा 
ते खरे साधन होते. त्यावरच लेखनाची मदार असते. विश्षेषतः शोधलेखनात 
आधार, पुरावे, अवतरणे इत्यादींना अपरंपार महत्त्व असते. शोधयोजनेचा 
निम्मा अधिक काळ वाचन व नोट्स काढणे यांच्या कारणी लावणे उचित. 


विश्षेष म्हणजे या नोट्सवर कोणाचीही तपासणी ( सुपरविजन ) नसते. 
अध्येत्याने त्या स्वतःसाठी व स्वतःच काढावयाच्या असतात. या नोट्सवरः 
शोधलेखनाची यशस्विता अवलंबून असते. अगोदर जरी थोडे चुकल्यासारखे 
वाटले. तरी अल्पकाळात नोट्स काढण्याचा चांगला सराव होतो. स्थूलमानाने 
मार्गदर्शन केळे जात असले तरी प्रत्येकाने याबाबतची स्वतःचीच पद्धती 
ठ'रविणे इष्ट. 

टिप्पणी काढणे ही एक कला आहे. त्यासाठी कोणतीही प्रमाणभूत 
(स्टँडड) पद्धती निर्माण झालेली नाही. आपल्या गरजेप्रमाणे विषयाच्या 
वैशिष्ट्याप्रमाणे आपण आपली नोट्सची पद्धती ठरवणे अवश्य असते. 


नोट ही फार विस्तृत नसावी पण आपली गरज भागेल एवढी माहिती 
तीत. असावी. त्याचप्रमाणे ती फार संक्षिप्तही नसावी, नाहीतर आयत्यावेळी 
ती!उपयोगी पडत नाही. परंतु संक्षिप्त नोट असण्यापेक्षा विस्तृत असणे चांगले. 
फार मोठी टिप्पणी असेल तर तिच्यातला काही भाग गाळता येतो. पण फार 
लहान असेल तर काहीच करता येत नाही. ती असून नसल्यासारखी होते. 


म्हणूनच आपल्याला पाहिजे तेवढ्या व तशा नोट्स काढणे आत्मसात करावे. 


टिप्पणी काढण्याच्या वेळी त्या आपणांस पुढे वारंवार पाहाव्या लागणार. 
आहेत या दृष्टीने कागदाची निवड करावी. कारण, त्या पुढे वारंवार हाता- 
ळाव्या लागणारच, पण नेहमी मागेपुढे, खालीवर कराव्या लागणार असतात. 
म्हणजे ज्या क्रमाने त्या काढलेल्या असतात त्याप्रमाणे त्या वापरल्या जाणे कधीच 


शक्‍य नसते. ज्या कागदावर आपण टिप्पणी काढणार आहोत तो कागद वाटेल तेथे 


पडणारा तुकडा नसावा. त्याचभ्रमाणे त्यावर काही चिडबिडलेले नसावे.त्या दृष्टीने 


निरतिराळे अभ्यासक निरनिराळ्या सूचना करतात. याबाबतच्या पुस्तकांत 


उल्लेखिला प्रमुख मार्ग म्हणजे नोट्ससाठी विशिष्ट आकाराची कार्ड किवा जाड 
कागद वापरावा. या कागदांसाठो २" > ५११, ४१>६, ५४१५८ ,किवा 
५३६» ८” असे विविध आकार सुचविले जातात: जाड कागद क्रिवा, काडे 


परिचय पुस्तिका १९ 


सुचविण्याचे कारण म्हणजे प्रत्यक्ष हे कागद नेहमी पिसल्याप्रमाणे मागेपुढे करावे 
लागतात. जाड कागद त्या हाताळण्यात टिकू शकेल. व लहान आकाराचे कागद 
घेतल्याने ते हाताळणेही सोपे जाईल. कागदाचा आकार निवडताना तो 
सामान्यतः महत्त्वाचा मजकूर मावण्याइतका मोठा असावा, व हाताळण्यात 
सोयीचा पडावा इतका लहान असावा. कित्येकजण साध्या फुलस्केप आकाराचा 


एकचतुर्थांश कागद पुरस्कारतात. वरील ५४६" > ८” हा तोच आकार आहे. 


प्रत्येक विषयाला स्वतंत्र कागद वापरावा. तसेच एक बाजू मजकुराने 
संपल्यावर मागची बाजू वापरावी. एका कागदात जर एकादे टिप्पण मावले 
नाही तर दुसरा कागद वापरावा. त्याच्या प्रारंभीचा ( वरचा ) थोडा भाग 
विषयाचे नाव इ. लिहिण्यासाठी मोकळा ठेवावा. विषयाचे सर्वे कागद एकत्र 
जमवावे व पिनने ते एकत्र करावे. म्हणजे सवे टिप्पणी तया'र झाल्यानंतर त्यांचा 
विषयवार अनुक्रम लावता येईल. 


जो आकार ठरवू तो आकार त्या सरव शोध कार्यासाठी कायम ठेवावा. 
विशिष्ट शोधप्रकल्प संपला तरी नोट्सचे महत्त्व कमी होत नाही. त्या अखंड 
महत्त्वाच्या असतात. पुढेमागे केव्हाही त्या तश्ा उपयोगी पडतात. पुर्वो सुटे 
कागद वापरण्याऐवजी पुष्कळजण एक्सरसाईज ( बांधलेली ) पुस्तके वापरीत 
असत. त्याचा परिणाम त्यांच्या लेखनावर झालेला आहे असे दिसून येईल. 
त्याचप्रमाणे विशिष्ट कामासाठी वेगळे कागद वापरणे कित्येकदा अवव्य 
असते. त्यावेळी निरनिराळ्या रंगांचे कागद वापरावे. विशिष्ट वा आपण 
ठरवू त्या आकाराचे कागद किवा काडे आगोदर व्यवस्थित कापून आणणे 
योग्य होईल. 

नोट्सच्या वाबतीत आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवणे अवश्य आहे. प्रत्येक 
पुस्तकाचे प्रथम स्वतंत्र असे एक सोधनपरिचायक (बिब्लिऑग्रॅंफिक) कार्ड तयार 
करावे. त्यात लेखकाचे पूर्ण नाव, नंतर पुस्तकाचे नाव, प्रकाशन, तारीख इ. 
मूलस्रोत (सोसं) यादृष्टीने आवश्‍यक असणार्‍या गोष्टी स्पष्ट केलेल्या असाव्यात, 
यात बिनचूकपणाकडे अधिक लक्ष द्यावे. लेखनकाम संपण्याच्यावेळी या कार्डी- 
वरूनच आपली स्वतःची साधनिका || तयार करावयाची असते. त्याशिवाय सर्व 
माहिती एकत्र 'राहते हा भाग वेगळा. 


प्रत्येक कार्डावर त्याचा विषय स्पष्ट पण थोडक्यात लिहिलेला असावा. 


यावाबतीतला एकदा सराव झाला की, हा संदर्भ कशारीतीने लिहावयाचा हे 
आपोआप समजते. 


टिप्पणी काढताना जेव्हा पुस्तकाचे एक पान संपते व दुसरे पान सुरू होते 


१९ शोधविज्ञान कोश 


त्यावेळी त्या दोत पानांमधीळ मजकुरामध्ये ( पहिल्याच्या शेवटी व दुसर्‍याच्या 
प्रारंभी ) ५ ही खूण ठसठशितपणे लिहून तिच्या एका टोकाला पहिले पृष्ठ 
व दुसर्‍या टोकाला दुसरे ७५ १ ७६ असे लिहावे. म्हणजे पुढे संदर्भे देताना 
पृष्ठाचा उल्लेख बिनचूक करणे सोयीचे होईल. 

नोटस्‌ काढताना विशिष्ट संकेत वापरावयास ह्‌ र्कत नाही. पुस्तकाची नावे 
उदा. भा. सा. (भारतीय साहित्यशास्त्र ) अशाप्रकारे लिहावयास हरकत नाही. 
एखादे नाव व एखादी संज्ञा वारंवार येत असेल तर प्रारंभी ती स्पष्टपणे लिहून 
नंतर तिचे संक्षिप्त रूप वापरावयास हरकत नाही. उदा अर्थ० > अर्थशास्त्र, 
मानस ० : मानसशास्त्र. 17187600८0 3 1.॥, 259०००१०४४ ३ 250. 
त्याप्रमाणे आणखीही काही विशिष्ट वा प्रसिद्ध संक्षिप्त रूपे टिप्पणीत वापरा- 


वयास हरकत नाहीत. 
पाहा : टीकाटिप्पणी, नोटसूचे प्रकार: उपयोजनतंत्र, टिप्पणांचे नमुने. 


० शोध अहवालवाचक लंज्ञा- रिसर्च रिपोर्ट या शब्दाचे मराठीकरण 
म्हणजे शोधअहवाल. पण तो एकस्वरूपी नाही. निरनिराळ्या कारणांनी प्याचे 
आणखी डिझटेशन, थेसिस, असे पर्याय पडतात. शोधअहवाल हा शब्द तसा या 
सर्वांना लागू होईल असा आहे. 

डिझटेंशन व थेसिस त्या संज्ञांबाबत : 
परीक्षांसाठी सादर करावयाच्या प्रबंधांना ' डिझटेशन ' १ ऊफे उपप्रबंध असे 
म्हटले जाते. ( महत्त्वाच्या प्रत्येक परीक्षेला असा एक उपप्रबंध असावा इकडे 


अनेक तज्ज्ञांचा कल आहे. ) पीएच्‌. डी. साठी लिहिल्या जाणार्‍या प्रबंधांना 
* थेसिस ' ५ ऊफ प्रबंध म्हटले जाते. व ह! आकाराने मोठा, विषय अधिक 
देणारा असा असावा अद्यी अपेक्षा 


महत्त्वाचा, व्यापक, सखोल चितनाला अवसर शी 
अर्थाने रूढ आहेत. म्हणज पीएचू. 


असते. अमेरिकेत ह्या संकल्पना नेमक्या उलट अथ क 
डो. हिटेवच. 7 एमए: थेसित “असेशितिकड म्हटले जाते. हा सं 


भाग झाला. ह्या दोन्ही शब्दांचे अर्थ समान आहित. ते एकमेकांचे पर्यायी शब्द 
म्हणून वापरले जातात. पण सोयीसाठी रूढ झालेले डिझटडान, ( उपप्रबंध ७ 
थेसिस (प्रबंध), 4 ट्रिटाईज (महाप्रबंध) अशी १ चढती श्रेणी मानून त्यांच्या- 
साठी एम्‌. ए. पातळीवरील परीक्षा, पीएच डी. व डी. लिट्‌. सारख्या पदव्या 
ठेवणे इष्ट होईल. 

काही विद्यापीठांत पंदवीपातळीवरील परीक्षांना शोधलेखन आवश्यक असते. 
त्यांसाठी ' रिसर्च रिपोर्ट? टर्म पेपर ' हेच पर्याय वापरले जातात. हे 
तयार करण्याचा अवधी ४६ महिने एवढाच असतो. पदव्युत्तर पदवीसाठीचे 


परिचय पुस्तिका (२ 


आपल्याकडे एम्‌ ए, अगर तत्सम 


शोधलेखन जास्त मुदतीचे ( १ वर्षपिक्षा जास्त ) व सखोल असते. ते' झाल्या> 
नंतर सादर करावयाच्या लेखनास प्रबंध म्हणतात. इंग्रजीत थेसिस व डिझटीशन! 
हे शब्द समानार्थी आहेत. पण त्यात सोयीसाठी वरीलप्रमाणे व्यवस्था! 
करता येईल. 

पाहा : प्रबंध (थेसिस) , डिझटॅशन, ट्रिटाईज (महाप्रबंध), संज्ञा व संकल्पता. 


> शोध अहवालाची भाषा- शोध-अहवालाची भाषा हा एक स्वतंत्र 
लक्ष देण्यासारखा विषय आहे. चांगला शोध-अहवाल हा भाषेच्या दृष्टीनेही 
लक्षणीय असतो. लेखनातले कोशल्य सहजासहजी येत नाही. अभ्यास, 
निरनिराळया तांत्रिक बाबीचे अवलंबन, व पुष्कळ सराव यांनी लेख नसुलभता' 
साध्य होते. कोणत्याही अन्य गोष्टीचेही तसेच आहे. विषयाची चांगली जाण-वः 
तकंशुद्ध विचार करण्याची पद्धती यांनी पुष्कळ साध्य होते. पण चांगल्या लेखन. 
कौदल्यासाठी.हे पुरेसे नाही. या विषयावर अनेक पुस्तके उपलब्ध आहेत. त्यांतुन 
शब्दांची निवड, वाक्याची धाटणी व अर्थाचे बारकावे यासंबंधी पुष्कळ मार्गदर्शन 
असते. ती वा त्यांपेको काही अवइ्यपणे वाचावीत. पण काही महत्त्वाच्या गोष्टी 
लक्षात ठेवाव्या. सामान्य असल्या तरी त्यांचे अवलंबन उपयुक्‍त ठरेल. 


व्याकरणदुद्धता ही पहिली गोष्ट. व्याकरणाच्या साध्या व मूलभूत महत्त्वाच्या 
नियमांचे प्रतिपालन करावे. त्यायोगे स्पष्टपणा येतो. व्याकरणविषयक नियमांचे 
अज्ञान वा त्यांकडे होणारे दुलंक्ष ह्यामुळे संशोधनाविषयी वाचकाचे मत अत्यंत 
प्रतिकूल होते. साधे व्याकरणाचे नियम या अभ्यासकाला जमत नाहीत तर 
संशोधन काय जमणार? असा त्याच्यापुढे प्रश्‍न निर्माण होतो. याशिवाय व्याकरण: 
शुद्धतेला. एक प्रकारचे. सांस्कृतिक महत्त्व आहे हे लक्षात ठेवावे. मराठीत तर हा 
विषय फार महत्त्वाचा आहे. निरनिराळया शब्दांचे लेखन बिनचूक असावे. ल; ळ; 
न,.ण; ष्ट, ष्ठ; त्य, त्त; इ. त्याचप्रमाणे ऱ्हस्व दीघं, यांच्या लेखनाच्या चुका होऊ 
देऊ: नयेत: नवे नवे लेखन वा अभिव्यक्तिविषयक प्रयोग करण्यास संशोधन- 
अहवालात अवसर नसतो. मराठीत अनुस्वारांचे १ लेखनही काटेकोरपणे व्हावे. 


वाक्यरचना करताना कतंरी कर्मणी प्रयोगांचा बिनचूक वापर करावा, लहान 
व मूर्त शब्दांना अधिक स्थान द्यावे. सामासिक व दीघं शब्दांनी कदाचित अर्थात 
नेमकेपणा येईल. परंतु साधे शब्द सुगमपणा वाढवितात. लहान लहान वाक्ये 
भाववाचक नामे, कर्ता, कर्म, क्रियापद यांचा बिनचूक वापर महत्त्वाचा आहे. 
कित्येकांना विद्येषणे बहुलत्वाने वापरण्याची सवय असते. पण शोधनिबंधात 
त्यांना महत्त्वांचे स्थान नाही. त्याचप्रमाणे वाक्याची 'रचना कित्येकदा सं दिग्ध 
स्वरूपाची होते. आपणांस अपेक्षित अर्थापेक्षा वेगळाच अर्थ प्रत्यक्षात व्यक्‍त होत 


१४ शोधविज्ञान कोश 


असतो. प्रत्यक्षतः प्रत्येक परिच्छेद लिहून झाल्यावर त्याची अर्थ व रचना दृष्टीने 
पुनतेपासणी करावी. कित्येकांना रोजच्या प्रचारातळे व रूढ तांत्रिक शब्द 
वापरण्याची फार आवड असते. तसे वापरावयास हरकत नाही. परंतु प्रारंभी वा 
पहिल्या वापराच्या वेळी त्यांचा अथे श्पष्ट करावा. उदा.  सबजेक्ट * हा शब्द 
मानसक्षास्त्रात विशेष अर्थाने वापरला जातो. असे प्रत्येक ज्ञानशाखेत काही 
वैशिष्टयपूर्ण शब्द असतात. त्यांचा वापर केवळ फॅशन म्हणून न करता अधिक 
अ्थेपुर्णतेने करावा. 

शोधलेखाच्या वेळी वाचकाची शब्दसंपत्ती लक्षात घ्यावी. कोणत्या प्रकारच्या 
वाचकांसाठी लेखन आहे ह्याचे भान ठेवावे. तांत्रिक महत्त्वाचे वा नवे शब्द 
अगोदर स्पष्ट करावे. विविध प्रवृत्तीच्या वाचकांना आकलन सुलभ व्हावे म्हणून 
तळटीपांचा वापर करावा. त्याचप्रमाणे अमूर्तापेक्षा समूत व चित्रशब्द वापरणे 
अधिक चांगले. योग्य शब्द योग्य ठिकाणी वापरणे, ही सवय फार चांगली. 
काही शब्द निरनिराळ्या व्यक्तींच्या मनात निरनिराळ्या प्रतिमा निर्माण 
करतात व त्यामुळे अर्थाची एकवाक्यता राहात नाही. अथेव्यक्‍तीसाठी मधून 
मधून उपमा रूपकांचा समर्पक वापर करावयास हरकत नाही. तसेच अगदी 
थोड्या प्रमाणात शब्दावर्तन किंवा अनुप्रास समर्थनीय ठरतात. 
लिहून झाले की, भाषा, अभिव्यक्ती, आशय इत्यादी 
'फापटपसारा कमी करावा, शक्‍य तितके नेमके व 
आावव्यक बर्दात आपले म्हणणे व्यक्‍त करावे. पुत: पुनः तपासणे व प्रत्येकवेळी 
बदल करीत राहणे हे अवश्य असते. एकदा लिहिले की ते वज्ञलेप, हा नियम 
शोधलेखनाला लागू नाही. कित्येक लेखक तीन तीन चार चार वेळा सवे 
मजकूर लिहून काढतात. यावरून लेखनकौशल्य हे किती कष्टपूवेक येत असते 


ह्याची कल्पना येईल. 
पाहा : लेखनशेलीचा प्रश्‍न, विषय प्रतिपादनपद्धती, 
निबंधाचा वाचक, शोधलेखनातील मोलिकता. 


७झज्ोध विषयाची निवड- संश्षोधनासाठी कोणता विषय निवडावा 
ही महत्त्वाची गोष्ट होय. ज्यावेळी एखादा विद्यार्थी त्या दृष्टीने पाहाणी 
करावयास लागतो त्यावेळी त्याला असे आढळून येते की, करण्यासारख्या व 
महत्त्वाच्या, तसेच आपल्या आवडीच्या विषयावर आगोदरच कोणीतरी संशोधन 
केलेले आहे. प्रत्यही कोणीना कोणी तरी एखाद्या विषयांवर संश्योवन करीतच 
असते. त्या दृष्टीने अभ्यासक आपल्य़ा आवडीच्या विषयावरचे जेव्हा प्रबंध 
शोधू. ळागतो तेव्हा त्याची प्रतिक्रिया आता पहिल्याप्रमाणे होते. 


परिचय पुस्तिका १५ 


एकदा एखादे प्रकरण 
दृष्टींनी ते पुनः पुनः वाचावे. फा 


शोधनिबंध, शोध- 


क!ही काही विषयांत तशी नवी नवी भर नित्य पडत असते, उदाहरणार्थ 
इतिहासात नव्या नव्या साधनांची माहितीची भर पडत असते. त्यामुळे साहजिकच 
नवे विष्य तयार होत असतात. भारताच्या स्वातंत्र्यळढ॒यात व स्वातंत्र्य मिळ- 
ण्याच्यावेळी कोणत्या 'घटना घडल्या, त्यांची नोंद असणारे दस्तऐवज आज बाहेर 
“आलेले आहेत. त्यामुळे कितीतरी नवे नवे व उत्कृष्ट ग्रंथ त्यावर इंग्रजीत लिहिले 
गेले आहेत, जात आहेत. 

वैज्ञानिक शास्त्रांच्या क्षेत्रात नव्या विषयांची तशी वाण-नसते, कारण 
झालेल्या संशोधनातून एखादा प्रॉब्लेम काढता येतो की, जो नव्या व वेळप्रसंगी 
मौलिक संशोधनास उदंड अवसर देणारा असतो. सामाजिक शास्त्रांत निर- 
निराळया प्रकारची पाहणी करणे हे इतक्रे रूढ झाले आहे की, त्याचीही एक 
चाकोरी ठरून गेली आहे. शेक्षणिक बावतीत पाहू गेळे तर अनेक संस्था विविध 
प्रकारची माहिती वर्षाच्या कामाचा भाग म्हणूनच जमवीत असतात. कित्येक 
वेळा निर्माण होणारे प्रश्‍न वरवरची पाहणी करून कोणते तरी निर्णय घेऊन 
सोडविळे जातत. म्हणजे ते प्रन संशोधनाच्या पातळीप्रत चढतच नाहीत. 
वाडमयाच्या क्षेत्रातही बहुसंख्यांना जवळचे वाटणारे, ग्रंथकार, कालखंड, 
वाळूमयप्रकार इ. आगोदरच कोणीतरी घेतलेले असतात, अद्या रीतीने विषयाची 
निवड हा प्रश्‍न सववत्र जटिल झाला आहे. 


कित्येकांची अशी समजूत असते की, गाइडकडे अनेक ' प्रश्‍न ' वा विषय 
असतात, त्यांच्याकडून एखादा विषय घेतला की काम संपले. सुधारलेल्या देशांत 
विद्यापीठांचे विभाग तसेच, विविध प्रकारच्या माहितीचे संकलन, पाहणी इत्यादी 
करणार्‍या अनेक संस्था संघटना असतात. त्या संशोधनयोग्य विषयांच्या याद्या 
वेळोवेळी प्रसिद्ध करीत असतात. त्यांतून विषय निवडणे सोपे होते. कित्येक विविध 
अभ्यासक्षेत्रात एखादा मोठा प्रकल्प हाती घेतलेला असतो, त्या दष्टीने अनेक 
विषयांचे संकलन झालेले असते. नव्या अभ्यासकास त्यांपैकी एखादा विषय 
निवडता येतो, व त्या प्रकारच्या उभारणीतही सहभागी होता येते. तशी अवस्था 
आपणांकडे अद्याप आलेली नाही. त्यामुळे विषय फोणता निवडायचा हा प्रश्‍न 
महत्त्वाचा ठरतो. अध्येत्यालाच विषय निवडावा लागतो. त्यासाठी अवलोकन 
लितनाची जोड अवश्य आहे. प्रसिद्ध वा विद्यायीठातुन तयार झालेल्या प्रबंधांची 
पाहणी करणे हा एक मार्ग आहे. अश्या रीतीने तयार प्रबंधांची यादी थोड्या- 
प्रयत्नाने उपलब्ध होऊ शकते व विषय निवडण्यात तिचे साहाय्य होऊ शकते. 


विषय निवडताना आपल्या आवडी निवडी, प्रवृत्ती, विषयाभ्यास ३. गोष्टी 
महत्त्वाच्या ठरतात. नुसती दिलेल्या विषयावर काम करण्याची तथारी-असून 
चालत ताही; तर त्या विषयामध्ये आपणांस रस असला पाहिजे. त्यासाठी 


१६ शोधविज्ञान कोश 


अभ्यासू व चौकस वृत्ती असावी लागते. अशी प्रवृत्ती अतणारा विद्यार्थी पूर्वी- 
पासूनच विषयाच्या शोधात असतो. विषयाची निवड हा शोधक्तियेतील महत्त्वाचा 
घटक. हा विषय स्वतः शोधलेला असणे अधिक चांगले. त्यासाठी निरनिराळे 
मूलस्ञ्ञोत ( सोसस ) उल्लेखिळे जातात. प्रत्येक विषयाच्या बाबतीत हे वेगवेगळे 
असु शकतात. आपल्या अभ्यासक्षेत्राचे पृथक्करण करून कशाची अधिक गरज 
आहे, हे शोधून काढता येते. उच्च शिक्षणाचा जो अभ्य़ास-क्रम असतो, त्याच्या 
निरनिराळ्या अंगांची पाहणी . करण्याच्या प्रयत्नातुनही एखादा विषय 
सापडतो. त्याचप्रमाणे आपल्या अभ्यासक्षेत्रात झालेल्या संशोधनाचे बारकाईने 
अवलोकन करून त्यातूनही एखादा नवा विबय मिळू शकतो. कित्येकदा तर 
निरनिराळया प्रकाशनांची यादी, विशेषतः त्या विषयास वाहिळेली नियत- 
कालिके चाळत असताना एखादा नवा विषय सुचून जातो. अश्या रीतीने 
“ विषयाचे संशोधन ' थोडे लांबले. तरी ते फायद्याचे ठरते. 

विषयाच्या निवडीसाठी काही प्राथमिक वाचन ५ करणेही कित्येकदा अवश्य 
ठरते. एखादा विषय दृष्टीसमोर आल्यावर त्या विषयावरले किवा त्याच्याशी 
संबद्ध विषयावरचे काही ग्रंथ वाचावे. त्यांनी निवडावयाच्या विषयाची अधिक 
स्पष्ट कल्पना येते व त्याचबरोबर. काही. अडचणीही लक्षात येतात. त्या 
कित्येकवेळा दुर्लब्य असतात. सहाजिकपणे तो विषय वगळणे याच अवस्थेत योग्य 
होईल. अज्ा रीतीने सुचलेल्या विषयावर किवा विषयाशी संबद्ध असे ग्राथमिक 
वाचन हे महत्त्वाचे ठरेल, किंबहुना ती एक अवइय बाबंही मानणे योग्य होईल. 

कित्येकदा तर झालेल्या या वाचनातून किती चुकीच्या दृष्टीने एखाद्या विष- 
याची मांडणी झाली आहे हे लक्षात येते, व ती उणीव दूर करण्याच्या हेतुने नव्या 
दृष्टीतून लेखन-संशोधन होते. अक्या रीतीने विषयाची निवड थोड्याफार 
अभ्यासपुर्वक व काटाकाळजीने होणे अवश्य असते. या बाबतीत चालढकल 'घाई 
केल्यास व चुकीचाच विषय निवडल्यास पुढे पश्चाताप करण्याची पाळी येईल- 
त्यादृष्टीने या विवेचनाचे महत्त्व पटेल. 

विषथ निवडतांना मनाशी काही अडाखे तयार करणे योग्य होईल. आपली 
निवड योग्य आहे की नाही, हे पाहाण्यासाठी पुढे दिल्याप्रमाणे काही प्रश्‍न मनात 
बाळगणे योग्य होईल : १) निवडलेला विषय औत्सुक्य निर्माण करणारा 
( इंटरेस्टिंग ) आहें काय? २ ) तो नावीन्यपूणे आहे काय ? ३) त्यांच्या 
अभ्यासाने ज्ञानात काही भर पडणार आहे काय ? ४) तो आपणांस झेपण्यां- 
सारखा आहे काय ? ५) त्यावर यापूर्वी कोणी काम केले आहे काय ? इ. 

हे प्रश्‍त दिसण्यात साधे पण अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. निवडावयाच्या 
विषयात ' रस ' नसेल तर काम कंटाळवाणे वाटेळ. तसेच विषयाचे नावीव्य 


परिचय पुस्तिका १७ 


आपण पुरे पडताळून पाहावयास हवे. तिसर्‍या प्रश्‍नामुळे आपणांस या 
विषयाच्या बाबतीत काय करावयास हवे, कोगती भूमिका घ्यावी त्याचा 
उलगडा होईल. कित्येकदा एखादा विषय आपणांस फार आवडतो, त्यावेळी 
हुरळून जाऊन त्याच्यावर कामही करावयास लागतो; पण पुढे विषयाचा एकंदर 
आवाका आपल्या कक्षेवाहेरचा आहे असे आपल्या ध्यानात येते. तेव्हा या 
प्रकारचा विचार पूर्वीच झालेला असणे योग्य होय. त्याप्रमाणे त्याविषयावर 
कोणी कोणी काम केले आहे, त्याची दखळ घेऊन आपला विषय निरिचित 
करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. 

विषयाची निवड योग्य झाली किंवा नाही हे ठरविण्याच्या काही कसोट्या 
विचारात घेणे अवऱ्य आहे. निवडलेल्या विषयात नावीन्य असले, म्हणजे 
पुनरुक्ती टळते. त्याचप्रमाणे निवडलेल्या विषयामुळे आपल्या अभ्यासक्षेत्रात, 
व्यासंगक्षेत्रात किती महत्त्वाचे व दुरगामी परिणाम होतील, ह्या बाबतही 
स्वतःचे स्पष्ट चिंतन झालेले असावे. आपळी आवड, वौद्धिक औत्सुक्य व 
आपली इच्छा यांना अवसर देणारा असा निवडलेला विषय आहे काय, हे 
विचारात घ्यावे. तद्वतच विषयासाठी जर थोडेफार वेगळे प्रशिक्षण आवश्यक 
असेल तर ते आपले झालेले आहे काय? विषयाच्या संशोधनाला लागणारी 
साधनसामुग्री, आपणांस उपल्ब्ध आहे काय ? आंपली एकंदर परिस्थिती 
निवडलेल्या विषयाच्या संशोधनास अनुकूल आहे काय ? या सर्वे बाबींचा 
विचार झालेला असणे अवश्य आहे. त्याचप्रमाणे निवडलेल्या विषयाच्या 
संशोधनाला किती काल म्हणजे वर्ष आपण देणार आहोत, व त्या अवधीत 
आपण सवव काम कसे पुर्ण करणार आहोत, या गोष्टीकडेही आपले लक्ष असावे. 

संश्योधन म्हणजे एक कंटाळवाणे काम असावे असे नाही. यांचा अर्थ 
संशोधनविषय हा अभ्यासकाच्या स्वाभाविक ओत्सुक्‍यातून निर्माण झालेला 
असला पाहिजे. बौद्धिक व्यवहारात औत्सुक्य ही एक प्रभावी प्रेरणा असावी. 
आपण निवडलेला हा शोध-योग्य आहे की नाही हे पाहावे.विषय आवडीचा असावा, 
त्यामागे एखादे उदिष्टही असावे, पण प्रत्येक बाबतीत विषय का निवडला हे 
सांगताच आले पाहिजे असे नाही. तो विषय आपणांस आवडला म्हणून घेतला, 
एवढे सांगता आले तरी पुरे. म्हणजे विषय हा आपल्या आवडीनिवडी व्यासंग 
परिस्थिती यांना मिळताजुळता असावा. एखादेवेळी मागे एकदा आवडलेला 
पण मागे पडलेला असा विषयही पुन: नव्याने आपले मन ओढून घेईल. त्यात 
अस्वाभाविक असे काही नाही. 

पाहा : कोठे वाचावे? प्रकारची पुस्तके; प्राथमिक वाचन: वाचन 
पद्धती, प्रकार; शोधक्रियेतील प्रमुख टप्पे; साधनसाहित्य परिशोध, 


१८ शझोधविज्ञान कोश 


डॉ, दु. का. संत यांच ग्रंथलेखन 


% । साहित्य आणि संस्कृति । प्रकाशन-वर्षे १९५०, किमत २ रु. 
प्रकाशक : ंत-अ र ; _ पृष्ठे 
शक : प्रा. दु. का. संद - आकार ५७३; पृष्ठ १६६1१९ 


र:> 


आचार्य शं. द. जावडेकर यांची विस्तृत विवेचक प्रस्तावना. 


या पुस्तकात, मानवी संस्कृतीबरोवर साहित्य कसे विकसित होत आलेले 

व ते होत असताना त्याने मानवी संस्कृतीच्या विकासात कसा हातभार 
लावलेला आहे, ह्याची चर्चा आलो आहे. हे लहानमो& चार स्वतंत्र निबंध आहेत 

या पुस्तकास मृंवई विद्यापीठाचे त्या वर्षीचे तखंडकर ग्रंथ परितोषिक 
मिळाले आहे 


* | मराठी स्त्री । प्रकाशन-वर्ष. १९५७, किमत १० रु 

प्रकाशक : स्कूल आणि कॉलेज बुकस्टॉल, कोल्हापुर - आकार ५ * ७ 

पृष्ठे : खंड १: २५८. खंड २: ३५४4 १६ [एकूण ६२८] दोन्ही खंड एकत्र 

डॉ. के. ना. वाटवे यांचा ' आशीर्वाद 
लेखकाच्या पीएच्‌. डी. प्रबंधारपकी प्र 

राजवटीतील मराठी साहित्यात स्त्रीजीवनाचे जे प्रतिबिब पडले आहे, त्याची 

चिकित्सक पाहणी आली आहे. विचारप्रधान वाडमय व कादंबरी ह्या दोन 

वाड्यप्रकारांची यादष्टीने चिकित्सा केली आहे. [काव्य, कथा व नाट्य यांवरील 


विवेचन अप्रकाशित आहे. ] 
या ग्रंथास मंबई विद्यापीठांचे त्या वर्षाचे तखेड ग्रथ परितोषिक मिळालें 


1 


मख भाग. - ह्या ग्रंथात ब्रिटिश 


आहे. 


% । साहित्य संमेळने आणि साहित्यिक प्रश्न । - प्रकाशन-वर्षे १९६०, 
किमत ३ रु. ५० पसे 


भ्रकाशक पुणे विद्यार्थी गृह, पुणे २०. आकार ५ * ७२३" पृष्ठ १२०१८. 


प्रा. रा. श्रो. जोग यांचा ' धन्यवाद' पुर्वेक पुरस्क्तार 
झालेल्या साहित्य-संमेलनांच्या अध्यक्षीय 
प्रश्‍नांचा चिकित्सक परामरी घेणारे वेळो- 
॥षणांतील विषयांची सूची- 


महाराष्ट्र राज्य स्थापन होण्यापुर्वी 


भाषणांतून चचिलेल्या विविध 'वचार, प्रश्‍न 
वेळी लिहिलेले तीन स्वतंत्र निवंध. शेवटी अध्यक्षीय भ 


हिवशी ९” 


% । संशोधन: पद्धती, प्रक्रिया, अंतरंग । प्रकाशन-वर्ष १९६६, किमत ९ ९ 
प्रकाशक-पुणे विद्यार्थी गृह पुणे ३०, आकार ५४:'% ८४. पृष्ठे २०३-- १६ 
डॉ. ग. श्री. खर यांची पुरस्कारयुक्‍त प्रस्तावना. 

संशोधन म्ह्णजे काय, तद्विषयक संकल्पांची उत्क्रांती, तसेच संशोधन- 
पद्धती, प्रक्रिया व संबद्ध विषयांची मार्गदर्शक व विवेचक चर्चा करणारा ग्रंथ, 
मराठीत या विषयाचे विस्ताराने विवेचन करणारा पहिला उपक्रम- 

शिवाजी विद्यापीठाने एक हजार रुपयांचे प्रकाशनानुदान या पुस्तकास 
दिले आहे - साभार उल्लेख- 


% | वाडय़यीन विद्ठस्ता ! -प्रकाशन-वर्ष १९७६, किमत १२ रु. 

प्रकाशक : पुणे विद्यापीठ पुणे, आकार ५३ ' > ८२ पृष्ठे २२५१६ 
पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. देवदत्त दाभोळकर यांची ' पुरस्कार ' पर 
प्रस्तावना. 

पुणे विद्यापीठातफे, १९७३ मध्ये न' चि. केळकर व्याख्यानमालेत झालेल्या 
सहा व्याख्यानांचे विस्तृत संकलन. वाड्मयीन विद्वत्तेच्या म्हणजे वाड्मयीन 
व्यासंगाच्या निरनिराळया परिक्षेत्रांचा, विद्त्ता-जडणघडण व शोधाभ्यास, ह्या 
दृष्टींनी घेतलेला परामर्श. मराठीतील वाड्मयीन विद्दतेच्या विकसनाचे 
समालोचन शेवटच्या व्याख्यानात आले आहे. वाड्मयाच्या आधाराने विद्वत्ता- 
शास्त्र म्हणजे स्कॉलरशिप ह्या विद्यापीठसंबद्ध विषयाची चर्चा करण्याचा 
अभिनव उपक्रम. 


& । स्त्री जीवन: अन्वय आणि अर्थ । प्रकाशन-वर्ष १९७६, कि. ७ रु. 
प्रकाशक : महाराष्ट्र गंथ भांडार, कोल्हापूर, आकार ५३% ८ १ पृष्ठे ८०4-१२ 
शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू बॅ. पी. जी. पाटील यांचे विवेचक ' प्रास्ताविक 
दोन शब्द.” महिला वर्षाच्या निमित्ताने केलेले प्रकाशन. 


मानवी संस्कृति-विकासाबरोबर स्त्री -जीवनाची जी चढउतारयुक्‍त 
वाटचाल झाली आहे तिचे एक चिकित्सक आरेखन, - त्या आधारे आधु- 
निक, स्त्री-जीवनविषयक विविध समस्यांचा ऊहापोह-स्त्रीउद्धारकर्त्यांचे एक 


पुण्य स्मरण- 
( ही पुस्तके लेखकाकडेही मिळतील. ) 


२० शोधविज्ञान कोश , 


सटका पाले 
डॉ. दू का. संत यांनी डॉ.स॑. रा. गाडगीळ यांच्या सहकोर्यांने केळेले लेखन- जै र 


* केशवसुत : विवेचक अभ्यास, १५५५ 
प्रकाजकः मांडनं वृक डेपो पुर्गे- प. ९८ 'कॅशवसृतांच्या 'मृत्सेळा, प्रश्नास- 
वर्णे झाळी. त्यानिमित्त झालेले प्रकाशन- | 


र कळानोतिवाद १ ७ ९५५१, पू.,९* 


परकादवा: स्वाधीन साहित्य संस्था ळि'पुणे-  ।। ». 
दा. के ना. वाटवे यांचा पुरम्कारवजा परिवभे: १ * 
"वत साहित्यक्षेत्रीय वादाचा परागशं शभ 
"२८४: धा ! 


४ मुक्‍्तेशवरक्रत सभापय : विवेच्तवः अश्गाश १९५” ॥ 


ग्काऱाक: मॉडन वक डेपो पूणे २ १ व 
% नरेंद्रळत रुक्मिणी स्वर्यवर : विवेनक अश्याग १६९० ९१) प 
प्रकांगकः मॉडन बुक डेपो पुणे २ ४ 
( प्राचीन कवींच्या काव्याचे रसोदग्राही विवेचन ) 01180, 
॥ % पृस्तक रंपलेत्यं नांहील ) .. ' 7 00.00 * ह. 
"आणि मंक्रत्वित 
'स्तत-क्ावचिजान' कोडा ह 
"मगठीव्याकरण कोश वी डि 
“पराठी व्याकरणविंधयक वितिध “योदर्थेळोंचा) मिशीला, अव्तमाचा वा ं 
*गवरळक "रिच, परामशी ५४) भे 
गणांदयशास्त्र प्रवेशा ५, | त.१७०० १ 


डॉळितकळा व चोडमयाच्या थॅवबॉर्थागिठी अंबरी अषयदयर नप 
संकल्पना जे व्रिंयथ्रे यांचे सुगम विवचन शं 


यगाडीम्या | दगरी आवती) 


महाराष्ट्रास सुपरिंचित' आहेत 


1. ने. व _व्रिद्यापीठीय आंध्यांपनाचा,, तसेच , संदोधन-म[गंदर्शनाला 
क अनुभव.त्यांना आहे. _:; ) .-.. . 0/४'५., : 
संकल्पित ग्रंथांचे तिपये तत्व-विवेचन ( अंकंदेमिक-) 


दोन्ही, , दप्टीजी, मण्यांचे आणि नावीसिपरपूर्ण साहेत - 


१.५५ ७५.7. 


६ र. 


' हीट ॥६ ।' ., 90६ 
1 री ) “4 १ ५&.*.२१४ क 


| 


हावी व.बिडची रणी 8. वात त ::. 
मरुठीळ्या, घताहात/आणून ढळे आहेत. । . 
ष्टीने हे कळी रूपं.नवेशजितन अत्यंते.लक्षणीय अम,आठे. : 
हान त्याल अकार पॉ िकती 


) बौद्धिक जडण डमी । | गास 1 कुलीन 
डय परिपीपर्व असेनाही. 


काकी अमळ. तरी. अपक्षणीगःणाम' बाह! . >... 
ह... 1.14 
|! क 
५-७ ग्फपण स्यावियासः हेवा १: 
1 ९५ कहा त 
(४ शि। हरी प 
७ वि १२६ | १ १५ १./७- कं 
(१५... े १. ५ म पी, ७ . 
य >" "3. ९३ श्‌ 
१ 1 4 : ५१ कु ब) % हि 
0%॥४)) ४ १४” 


